मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना 
(निर्भया) या योजनेच्या अंमलबजावणी करिता 
रु. ११५.३७ कोटी इतका निधी वितरित व खर्च 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9१९ (भाग-२)/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ मार्च, २०२३. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.७१९ (भाग-४)/विशा-६, 
दिनांक १४.०५.२०२१. 
२) मुंबई हहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेच्या (निर्भया) अंमळबजावणी करिता 
गठीत उच्चस्तरीय ]ाक्‍ती प्रदत्त समितीची (High Power Committee) 
दिनांक 03.99.2022 रोजी १० वी बैठक. 
3) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9७१९ (भाग-२)/विञा-६, 
दिनांक १४.०२.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना - निर्भया योजने अंतर्गत यंत्रसामग्री / 
साधनसामग्री खरेदीसाठी रु. ११५.३७ कोटी (रुपये एकशे पंधरा कोटी सदोतीस लक्ष) इतका निधी 
वितरित व खर्च करण्यास संदर्भाधीन दिनांक १४.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदरील दिनांक १४.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. २ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे- 

सदर प्रयोजनासाठी या GIANT प्राप्त होणाय निधी खर्च करण्यासाठी अपर पोलीस 
SGA (YR), JFEGIS यांना नियंत्रण अधिकारी व वरिष्ठ प्रञञासकीय अधिकारी गुन्हे कोण मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी CYT घोषित करण्यात येत आहे. 

याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे. 

सदर प्रयोजनासाठी या लेखाझीपतिर्गत प्राप्त होणाया निकी खाते नं- 41387194090, ताखा- 
State Bank of India, FATS FTI, FI 3२, आयएफएससी कोड- SBINOO61524, या KTS 
नोडल एजन्सी Single Nodal Agency (SNA) व्या बॅक खाती जया करण्याकरिता सह सविव/” उप 
MAT (IRI, TE विभाग HATH, FIS यांना नियंत्रण अधिकारी व अवर सविव/ कक्ष अधिकारी 
(PRITAM), TE PAT, मंत्रालय YIS यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून GIT करण्यात 
येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.७१९ (भाग-२)/विशा-६ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१५१२२९४२८५२९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAHUL VIJAY 
KULKARNI 


(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
८. सह सचिव / उप सचिव (रोखझाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोखशाख), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती (विशा-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


